जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ 
(बांधकाम) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता (पदवीधर) 
यांच्या दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीच्या अंतिम 
ज्येष्ठतासूचीचे शुद्धीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकजिपअ-२०२४/प्र.क्र.२०१/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक:- 03 ऑक्टोबर, २०२४ 


संदर्भ:- १) शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२४/प्र.क्र.४२/आस्था-४, दिनांक ०४.०९.२०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (बांधकाम) (अर्हताप्राप्त) या संवर्गातील कनिष्ठ 
अभियंता (पदवीधर) यांची दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी संदर्भ क्र.१ च्या 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. सदर ज्येष्ठता यादीतील श्री. एस. एम. वारकड यांना व्यावसायिक परीक्षेतून सूटच्या अनुषंगाने 
संदर्भ क्र.१ येथील दि.०४.०९.२०२४ च्या अंतिम ज्येष्ठता सूचीमधील श्री. एस. एम. वारकड, कनिष्ठ 
अभियंता यांच्या नावासमोर सदर शुध्दीपत्रकाव्दारे खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे:- 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील दिनांक १.१.२०२४ रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठता सुचीमधीलळ  (भाग-१ 
पदवीधर) येथे अ.क्र.9५ अ येथे निश्चित करण्यात येत आहे. तसेच श्री. वारकड यांच्या नावासमोर रकाना 
क्र.६ येथे दि.०९.०७.२०२४ ऐवजी दि.०१.०९.२०१० असे वाचावे. 
३. अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध झाली असल्याने सदर शुध्दीपत्रकाव्दारे उपरोक्‍त परिच्छेद क्र.२ 
प्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत असून संदर्भ क्र.१ येथील दि.०४.०९.२०२४ च्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये या 
शुद्धीपत्रकासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहेत. त्यांचे सेवाज्येष्ठता 
अनुक्रमांक सोबत जोडलेल्या सुधारित नोंद प्रपत्रात नमूद केल्यानुसार निश्चित करण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर- 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४१००३१७२६१७९२२० असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


DIPALI SUMESH 
PAWAR 


(दिपाली सु. पवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सोबत:- (भाग-१ पदवीधारक) वरील सुधारित नोंद प्रपत्र 


प्रत, 
१) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
२) सर्व विभागीय आयुकत (ईमेलद्वारे) 
३) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ईमेलद्वारे) 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः क्रमांकजिपअ-२०२४/प्र.क्र.२०१/आस्था-४ 


४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची 
शासनाच्या संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निर्दशनास आणून 
त्याप्रमाणे पोच विभागीय आयुक्तामार्फत शासनास सादर करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

५) अवर सचिव (आस्था-३)॥/कक्ष अधिकारी (आस्था-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चौथा 
मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई 

६) निवड नस्ती (आस्था-४). 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः क्रमांकजिपअ-२०२४/प्र.क्र.२०१/आस्था-४ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकःजिपअ-२०२४/प्र.क्र.२०१/आस्था-४, दि.०३.१०.२०२४ सोबतचे (भाग-१ पदवीधारक) वरील सुधारित नोंद प्रपत्र 


अंतिम ro व्यावसायिक 
ज्येष्ठता जिल्हा hits अभियंता अर्हता 
कर्मचा-याचे नांव जन्म दिनांक | शौक्षणिक पात्रता । पदावरील नियमित | wat परि. शेरा 
सुचीमधील परिषद दिनांक क्षा 
अनुक्रमांक नियुक्तीचा दिनांक 
अनुक्रमांक उत्तीर्ण/सुट 
a २ ३ शिका षु ६ शिव ८ ९ 
भाग-१ पदवीधर 
दिव्यांग (ई) व्यावसायिक 
परीक्षेतून सूट मिळाल्याने मा. 
उच्च न्यायालय यांच्या 
दि.१४.१०.२०१६ रोजीच्या 
७५अ श्री. एस. एम. वारकड | नांदेड | ०९.०७.१९७४ बी. टेक. ०१.०९.२०१० अज We आदेशान्वये कनिष्ठ अभियंता 
पदावरील नियमित 
नियुक्तीचा दिनांक 


०१.०९.२०१० निश्चित 
करण्यात येत आहे. 


